महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनस्तर 5-१५: 
४१८००-१३२३००) मधील पदावर सरळसेवेने दिलेली 
नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ-१०१९/प्र.क्र.३१४/१६ओ 

मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२. 

तारीख: ०८ डिसेंबर, २०२० 
वाचा- 
१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.२१९३(२)/२०१८/१४-ब, दि.३१ ऑक्टोबर, २०१९ 
२) समक्रमांक दि.१८ फेब्रुवारी, २०२० रोजीचे शासन आदेशा 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र कृषि सेवा (मुख्य) परीक्षा, २०१८ या परीक्षेच्या 
अंतीम निकाळाआधारे २९९ उमेदवारांच्या नियुक्‍तीकरिता महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गात शिफारस केळेली होती. शिफारसपात्र उमेदवारांना दि.१८ फेब्रुवारी, २०२० च्या आदेशान्वये 
नियुक्‍ती देण्यात आळेली आहे. नियुक्‍ती आदेशातील अट क्र.२ नुसार उमेदवारांनी त्यांच्या 
नियुक्तीच्या पदावर नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रुजू व्हावयाचे होते. या 
कालावधीत उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्विकारली नाही तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या स्पर्धा 
परीक्षेतील गुणानुक्रमानुसार त्यांना ज्येष्ठता मिळणार नाही व त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना न देता 
या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल, असे समक्रमांक 
दि.१८ फेब्रुवारी, २०२० च्या शासन आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच काही अपरिहार्य 
कारणास्तव त्यांना रुजू होण्यास मुदतवाढ हवी असल्यास तसे सकारण लेखी कळवून मुदतवाढ घेणे 
आव्यक आहे. तथापि, खालील २ उमेदवार विहित मुदतीत पदस्थापनेच्या पदावर हजर झालेले 
नाहीत. 


अ.क्र. | शिफारस क्र. उमेदवाराचे नाव व दिलेली पदस्थापना 
aa ६६ कु.सारिका भगवान रणमोडे, पदस्थापना-कृषि अधिकारी, 
उपविभागीय कृषि अधिकारी, खोपोली, जि. रायगड 
२ २९० श्री.भोईटे शिवराज नथुराम, पदस्थापना-कृषि अधिकारी, कृषि 
चिकित्सालय फळरोपवाटीका, सोनापूर ता.जि.गडचिरोली 


उपरोक्त दोन्ही उमेदवारांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केळेली शिफारस तसेच संदर्भाधीन 
दि.१८ फेब्रुवारी, २०२० रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आळेली नियुक्‍ती रद्द करण्यात येत आहे. 
सदर उमेदवारांनी यापुढे नियुक्‍तीसंदर्भात केलेल्या कोणत्याही दाव्याची दखल घेतली जाणार 
नाही, याची नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ-१०१९/प्र.क्र.३१४/१६ओ 


३. सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०८११०५३४०३०१ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ह © Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
Department, postalCode=400032, st=Maharashi 


, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d022979b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0e9a7e572d419 
0f9709a817f51, 


Dhapate यका 
(सु.सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- माहितीस्तव. 
) मा.मंत्री (कृषि) / मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, कुपरेज टेलिफोन भवन, मुंबई 
) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


=O 


AN A) 


9८ 


o~ 


५) संबंधित उमेदवार (ई-मेलद्वारे) 
६) निवड नस्ती /१६ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


